दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
ग्राम विकास विभागांच्या अधिपत्याखालील 
महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ व गट-ब 
संवर्गातील पदे शासन सेवेत दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 
बांधकाम भवन, 24 HSI पथ 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक :-११ जून २०२१. 
वाचा - 


१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ 

२ केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय , नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना. 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग - २०१९ / 
प्र.क्र.२५१/ दि.क्र.२, दि.१२.११.२०२०. 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग - २०१९ / 
प्र.क्र.२५१/ दि.क्र.२, दि.०२.०२.२०२१. 

५) दिव्यांगासाठी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका (स्टॅप) क्र.५८/२०२१, 
प्रकरणी दि.२८.०१.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार गठीत करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ 
समितीचे दिनांक ०१.०६.२०२१ चे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना - 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक ०७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, 


राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या 


आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ Helles कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 


पदांची पद सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे . यासाठी केंद्र शासनाने दिनांक ०४.०१.२०२१ च्या 


अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केळी आहे . त्यामध्ये नमूद 


केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती केळेली गट -अ ते गट-ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या 


आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व 


जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत , अशा 


पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित राहतील 


अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 02.02.2029 च्या शासन निर्णयान्वये 


दिलेल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली, यांच्या दिनांक 


०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदांमध्ये या विभागाच्या 


अधिपत्याखालील महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ संवर्गातील गट विकास अधिकारी व गट-ब संवर्गातील 


सहायक गट विकास अधिकारी ही पदे सुनिश्चित करण्यात आलेली नाहीत . मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 


रिट याचिका (स्टॅप) क्र.५८/२०२१, प्रकरणी दि .२८.०१.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 


दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करण्याकरीता तज्ञ समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे . 

दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्‍चित करण्यासाठीच्या तज्ञ समितीच्या दिनांक २२ व 
२३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने या विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र 
विकास सेवा गट-अ व गट-ब संवर्गातील दिव्यांगासाठी शासन सेवेत, पदे सुनिश्‍चित करण्याबाबत 
शिफारस केली असून त्यानुषंगाने सदर पदे सुनिश्‍चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

या विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ संवर्गातील गट विकास 
अधिकारी ,उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) व महाराष्ट्र विकास सेवा गट-ब संवर्गातील सहायक गट विकास 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 


अधिकारी ही पदे, या शासन निर्णयान्वये, दिव्यांगांसाठीच्या नवीन प्रवर्गासह विवरणपत्र “अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे सुनिश्‍चित करण्यात येत आहेत. 


२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ४/४/५/.॥9॥8/85॥119.90४.॥) या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१०१४३४४१९१२० असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Parmeshwar Vinayak 


Parmeshw = 
W DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Rural Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e 

2.5.4.20=8d9641d897090ce08dca47c97 1c 

a 4 | N a Ya 8d2bed8b8a07002e8ab8168f5cal 6f75406 
f7, 
serialNumber=062678573560f941ae18892 
b98cc12218d3a230edbfd50f43c2dd6e999 

a a 4 febd81, cn=Parmeshwar Vinayak Babar 
Date: 2021.06.11 20:30:37 +05'30' 
(परमेश्वर बाबर ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
) मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, 

) मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


an 


4 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय मुंबई, 
मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.) बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, मुंबई, 
प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०) आयुक्‍त (दिव्यांग कल्याण), ३ चर्च रोड, पुणे, 
११)निवड नस्ती (आस्था-३/ 3 ओ. 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३, दि.११ जून २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र पदनाम शारिरीक दिव्यांग प्रवर्गासाठी सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
, पात्रता पदे सुनिश्‍चिती 
| . | सहायकगट S,ST,W, | a)B,LV महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या | काम मुख्यालयामध्ये बसून किंवा मुख्यालयाबाहेर 
विकास अधिकारी | BN, _, KC, १९५९ अंतर्गत कलम ९८ व सदर | करवायाचे आहे. मुख्यालयाबाहेरचे काम मुख्यत्वे 
गट-ब PP, MF, SE, | b) D, HH अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांच्या तरतुदींच्या | करुन सहकाऱ्यांशी सुसंवाद साधून तसेच एकट्याने 
-, 0, अधीनतेने :- करण्याचे आहे. कामाचे ठिकाण चांगले प्रकाशमान 


c) OL, BL, OA, BA, 
OAL, BLOA, BLA, 

CP, LC, DW, AAV, 
MDy 


d) MD involving (a) 
to (d) above 


१) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण 
आदेशांच्या अधिनतेने पंचायत समितीच्या 
नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या जिल्हा 
परिषदेच्या वर्ग-३ किंवा वर्ग-४ च्या सेवेतील 
अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना अनुपस्थिती 
रजा मंजूर करणे. 

२) अशा कोणत्याही अधिकारी /कर्मचाऱ्याकडून 
कोणतीही माहिती , विवरण, विवरणपत्र, 
हिशोब, अहवाल किंवा स्पष्टीकरण मागविणे. 

३) पंचायत समितीच्या सभांच्या कामकाजाझी 
संबंधित असलेली सर्व कागदपत्रे व दस्तऐवज 
आपल्या अभिरक्षेत ठेवणे. 

४) या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली अन्यथा 
तरतुद केली असेल त्याव्यतिरिक्त एरवी या 
अधिनियमाच्या तरतुदीत गटात कार्यान्वित 
करण्यासाठी त्या गटात कार्यकारी अधिकारांचा 
वापर करणे. 

५) कलम १५५, पोटकलम (६ आणि कलम- 
१८८ या खाली पंचायत समितीस प्रदेय 


राहील. आव्यकता असल्यास नेमून दिलेले काम 
सॉफ्टवेअर, साधन व उपयंत्राच्या मदतीने करु 
शकतो. 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
पात्रता पदे सुनिश्‍चिती 


न 


असणाऱ्या अनुदानाच्या किंवा अनुदानांच्या 
रक्कमांतुन पैसे काढणे व संवितरीत करणे. 
६) गट अनुदानातून हाती घ्यावयाच्या कामांच्या 
व विकास परियोजनेच्या संबंधात राज्य 
शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे मालमत्ता संपादन करण्यास मंजूरी 
देण्याच्या अधिकारांचा वापर करणे. 

याशिवाय ग्रामपंचायत यांच्या मासिक सभा 
व ग्रामसंभांचे सनियंत्रण , पंचायत समिती 
स्तरावरील पूर्ण टपाळाची पाहणी , वाटप व 
आवक-जावक, कोर्ट प्रकरणे/कायदे विषयक 
बाबींचे नियंत्रण , राबवण्यात येणाऱ्या 
अभियानांच्या कामाविषयीचे संनियंत्रण , 
विधीमंडळ समित्यांचे अनुपालन अहवाल , 
पंचायत समितीचा अर्थसंकल्प तयार करणे, 
तपासणी अहवाल सादर करणे , वरीष्ठ 
स्तरावरुन नेमून दिलेले कामकाज पाहणे, गट 
विकास अधिकारी दौऱ्यावर असतील अशा वेळी 
निवासी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून दैनंदिन 
कामकाज पाहणे. 

२. । गट विकास S,ST,W, | a)B,LV १) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या | काम मुख्यालयामध्ये बसून किवा मुख्यालयाबाहेर 
अधिकारी BN, L, KC, अधिनियम, १९६१ अंतर्गत कलम ९६ अन्वये | करवायाचे आहे . मुख्यालयाबाहेरचे काम मुख्यत्वे 
गट-अ PP, MF, SE, | ७ D, HH त्यांच्यावर लादण्यात आलेल्या किंवा | करुन सहकाऱ्यांशी सुसंवाद साधून तसेच एकट्याने 
-, ७, त्यांच्याकडे निहित केलेली कर्तव्ये व कार्ये पार | करण्याचे आहे. कामाचे ठिकाण चांगले प्रकाशमान 
० OL, BL, OA, BA, | पाडणे. राहील. Maa असल्यास नेमून दिलेले काम 
OAL, BLOA, BLA, 2) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या | सॉफ्टवेअर, साधन व उपयंत्राच्या मदतीने करु 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
पात्रता पदे सुनिश्‍चिती 


CP,LC, DW, AAV, | अधिनियम, १९६१ अंतर्गत Hoa ९९ आणि | ठाकतो. 


MDy सदर अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांच्या 
तरतुदीस अधीन राहून या विभागाशी संबंधित 

d) MI असलेल्या कामांच्या व विकास परियोजनांच्या 
बाबतीत तांत्रिक मंजूरी देणे. 

e) MD involving (a) ३) प्रत्येक वर्षी अधिपत्याखाली विभागात काम 

to (d) above करणाऱ्या अधिकारी /'कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे 


मुल्यमापन करणे व त्याबाबतचे आपले मत 
गोपनीय रित्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे 
पाठविणे. 

४) आजापणामूळे किंवा इतर वाजवी कामामुळे 
प्रतिबंध झाला नसेल तर, जिल्हा परिषदेच्या व 
जिचा तो सचिव असेळ अश्या समितीच्या प्रत्येक 
सभेस हजर राहणे आणि पीठासन 
प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीने सभेत जिच्यावर 
चर्चा चाळू असेल अशा बाबींच्या संदर्भात 
माहिती किंवा स्पष्टीकरण देणे. 

4) ग्रामपंचायत यांच्या मासिक सभा व 
ग्रामसंभांचे सनियंत्रण , पंचायत समिती 
स्तरावरील पूर्ण टपाळाची पाहणी , वाटप व 
आवक-जावक, कोर्ट प्रकरणे/कायदे विषयक 
बाबींचे नियंत्रण , राबवण्यात येणाऱ्या 
अभियानांच्या कामाविषयीचे संनियंत्रण , 
विधीमंडळ समित्यांचे अनुपालन अहवाल , 
पंचायत समितीचा अर्थसंकल्प तयार करणे, 
तपासणी अहवाळ सादर करणे , वरीष्ठ 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक दिव्यांग प्रवर्गासाठी सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
पात्रता पदे सुनिश्‍चिती 


न 


स्तरावरुन नेमून दिलेले कामकाज पाहणे, गट 
विकास अधिकारी दौऱ्यावर असतील अशा वेळी 
निवासी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून दैनंदिन 
कामकाज पाहणे. 

६) जिल्हयात पंचायतीच्या स्थापनेस उत्तेजन 
देण्यासाठी व त्यांच्या वाढीस व विकासास 
प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिनियमाचे कलम १३८, 
पोट कलम (१) अन्वये सोपविलेल्या कर्तव्याच्या 
मर्यादेपर्यंत आवश्‍यक ती उपाययोजना करणे. 

७ ग्रापंचायतीचे कार्य परिणामकारक 
होण्याकरता आवशयक तो सल्ला देणे व 
मार्गदर्शन करणे. 

८) पंचायतीच्या हिशोबांची तपासणी करणे 
आणि ते योग्य रितीने ठेवण्यात येतात किंवा 
नाही ते आणि पैशाची अफरातफर किंवा 
दुरुपयोग न होऊ देणे याकडे लक्ष पुरविणे. 

९) मुंबई ग्रामपंचायत (जिल्हा ग्रामपंचायत 
अधिकाऱ्यांचे कामे) नियम १९५९ सोबत 
जोडलेल्या नमूना -अ मध्ये जिल्ह्यातील 
पंचायतींचे नोंदणी पुस्तक ठेवणे. 

qo) पंचायतीचा वार्षिक /प्रशासकीय अहवाल 
तयार करण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक 
वाटतील असे अहवाल मागविणे. 

११) खेड्यात दौरे काढणे व सरकार वेळोवेळी 
निर्देश देईल त्याप्रमाणे पंचायतींची तपासणी 
करणे व पंचायतींचे कामकाज पहाणे. 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


अ.क्र | पदनाम | शारिरीक | fee प्रवर्गासाठी 
॥__ पात्रता il पदे सुनिश्‍चिती 
३. | उपमुख्य S,ST,W, | a) B,LV 
कार्यकारी BN, L, KC, 
अधिकारी PP, MF, SE, | b) D, HH 
H, C, 
c) OL, BL, OA, BA, 
OAL, BLOA, BLA, 
CP, LC, DW, AAV, 
MDy 
d) MI 


१२) पंचायतींच्या बाबतीत गावातील लोकामध्ये 
काही वाद आल्यास त्यांची मने वळवून व 
समझोता करुन तो मिटविणे. 

१३) पंचायतीच्या काराभाराबाबतीत गावातील 
लोकामध्ये काही तक्रार आल्यास त्या ऐकूण 
घेणे व शाक्य झाल्या त्याचठिकाणी तक्रारीचा 
निपटारा करणे. 

१४) पंचायतीची दप्तरे तपासणे व प्रत्येक 
पंचायतीचा चिटणीस आपली कर्तव्ये योग्य 
रितीने पार पाडतो किंवा नाही हे पाहणे. 

१५) स्त्रियांनी पंचायतीच्या कामकाजात सक्रिय 
भाग घेण्याबाबत त्यांचे मन वळविणे. 

१६) पंचायतीचा मासिक व वार्षिक अहवाल 
तयार करणे. 

१७ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून 
सोपविण्यात आलेली इतर कामे /कर्तव्य पार 
पाडणे. 

१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम, १९६१ अंतर्गत HOA ९६ अन्वये 
त्यांच्यावर लादण्यात आलेल्या किंवा 
त्यांच्याकडे निहित केलेली कर्तव्ये व कार्ये पार 
पाडणे. 

२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम, १९६१ अंतर्गत कलम ९९ आणि 
सदर अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांच्या 
तरतुदीस अधीन राहून या विभागाशी संबंधित 


काम मुख्यालयामध्ये बसून किवा मुख्यालयाबाहेर 
करवायाचे आहे . मुख्यालयाबाहेरचे काम मुख्यत्वे 
करुन सहकाऱ्यांशी सुसंवाद साधून तसेच एकट्याने 
करण्याचे आहे. कामाचे ठिकाण चांगले प्रकाडामान 
राहील. आव्यकता असल्यास नेमून दिलेले काम 
सॉफ्टवेअर, साधन व उपयंत्राच्या मदतीने करु 
शकतो. 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
पात्रता पदे सुनिश्‍चिती 


8 MD involving (a) असलेल्या कामांच्या व विकास परियोजनांच्या 
to (0) above बाबतीत तांत्रिक मंजूरी देणे. 

३) प्रत्येक वर्षी अधिपत्याखाली विभागात काम 
करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे 
मुल्यमापन करणे व त्याबाबतचे आपले मत 
गोपनीय रित्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे 
पाठविणे. 

४) आजापणामूळे किंवा इतर वाजवी कामामुळे 
प्रतिबंध झाला नसेल तर, जिल्हा परिषदेच्या व 
जिचा तो सचिव असेल अशा समितीच्या प्रत्येक 
सभेस हजर राहणे आणि पीठासन 
प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीने सभेत जिच्यावर 
चर्चा चाळू असेल अशा बाबींच्या संदर्भात 
माहिती किंवा स्पष्टीकरण देणे. 

4) जिल्हयात पंचायतीच्या स्थापनेस उत्तेजन 
देण्यासाठी व त्यांच्या वाढीस व विकासास 
प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिनियमाचे कलम १३८, 
पोट कलम (१) अन्वये सोपविलेल्या कर्तव्याच्या 
मर्यादेपर्यंत आवश्‍यक ती उपाययोजना करणे. 
६ ग्रापंचायतीचे कार्य परिणामकारक 
होण्याकरता आवशयक तो सल्ला देणे व 
मार्गदर्शन करणे. 

७) पंचायतीच्या हिशोबांची तपासणी करणे आणि 
ते योग्य रितीने ठेवण्यात येतात किंवा नाही ते 
आणि Garret अफरातफर किंवा दुरुपयोग न 
होऊ देणे याकडे लक्ष पुरविणे. 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी 
पात्रता पदे सुनिश्‍चिती 
४. अतिरिक्‍त मुख्य । S,ST,W,BN | a) B, LV 
कार्यकारी ॥_॥<७,२>२,॥ 
अधिकारी F,SE,H,C, | b)D,HH 


c) OL, BL, OA, BA, 
OAL, BLOA, BLA, 

CP, LC, DW, AAV, 
MDy 


d) MI 


e) MD involving (a) 
to (d) above 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


८) खेड्यात दौरे काढणे व सरकार वेळोवेळी 


निर्देश देईल त्याप्रमाणे पंचायतींची तपासणी 
करणे व पंचायतींचे कामकाज पहाणे. 

९) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून 
सोपविण्यात आलेली इतर कामे /कर्तव्य पार 
पाडणे. 

१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम, १९६१ अंतर्गत कलम ९६ अन्वये 
त्यांच्यावर लादण्यात आलेल्या किंवा 
त्यांच्याकडे निहित केलेली कर्तव्ये व कार्ये पार 
पाडणे. 

२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम, १९६१ अंतर्गत कलम ९९ आणि 
सदर अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांच्या 
तरतुदीस अधीन राहून या विभागाशी संबंधित 
असलेल्या कामांच्या व विकास परियोजनांच्या 
बाबतीत तांत्रिक मंजूरी देणे. 

३) प्रत्येक वर्षी अधिपत्याखाली विभागात काम 
करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे 
मुल्यमापन करणे व त्याबाबतचे आपले मत 
गोपनीय रित्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे 
पाठविणे. 

४) आजापणामूळे किंवा इतर वाजवी कामामुळे 
प्रतिबंध झाला नसेल तर, जिल्हा परिषदेच्या व 
जिचा तो सचिव असेल अशा समितीच्या प्रत्येक 
सभेस हजर राहणे आणि पीठासन 


काम मुख्यालयामध्ये बसून किवा मुख्यालयाबाहेर 
करवायाचे आहे . मुख्यालयाबाहेरचे काम मुख्यत्वे 
करुन सहकाऱ्यांशी सुसंवाद साधून तसेच एकट्याने 
करण्याचे आहे. कामाचे ठिकाण चांगले प्रकाशमान 
राहील. आव्यकता असल्यास नेमून दिलेले काम 
सॉफ्टवेअर, साधन व उपयंत्राच्या मदतीने करु 
शकतो. 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 


क्र 


न 


पात्रता 


अ पदनाम शारिरीक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
पदे सुनिश्‍चिती 


प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीने सभेत जिच्यावर 


चर्चा चाळू असेल अशा बाबींच्या संदर्भात 
माहिती किंवा स्पष्टीकरण देणे. 

4) जिल्हयात पंचायतीच्या स्थापनेस उत्तेजन 
देण्यासाठी व त्यांच्या वाढीस व विकासास 
प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिनियमाचे कलम १३८, 
पोट कलम (१) अन्वये सोपविलेल्या कर्तव्याच्या 
मर्यादेपर्यंत आवश्‍यक ती उपाययोजना करणे. 
६) खेड्यात दौरे काढणे व सरकार वेळोवेळी 
निर्देश देईल त्याप्रमाणे पंचायतींची तपासणी 
करणे व पंचायतींचे कामकाज पहाणे. 

७) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून 
सोपविण्यात आलेली इतर कामे /कर्तव्य पार 
पाडणे. 


अतिरिक्‍त मुख्य 
कार्यकारी 
अधिकारी 
(निवडश्रेणी) 


5, ST, W, 
BN, L, KC, 
PP, MF, SE, 
H, C, 


a) B, LV 


b) D, HH 


c) OL, BL, OA, BA, 
OAL, BLOA, BLA, 

CP, LC, DW, AAV, 
MDy 


१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम, १९६१ अंतर्गत कलम ९६ अन्वये 
त्यांच्यावर लादण्यात आलेल्या किंवा 
त्यांच्याकडे निहित केलेली कर्तव्ये व कार्ये पार 
पाडणे. 

२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम, १९६१ अंतर्गत कलम ९९ आणि 
सदर अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांच्या 
तरतुदीस अधीन राहून या विभागाशी संबंधित 
असलेल्या कामांच्या व विकास परियोजनांच्या 
बाबतीत तांत्रिक मंजूरी देणे. 


काम मुख्यालयामध्ये बसून किवा मुख्यालयाबाहेर 
करवायाचे आहे . मुख्यालयाबाहेरचे काम मुख्यत्वे 
करुन सहकाऱ्यांशी सुसंवाद साधून तसेच एकट्याने 
करण्याचे आहे. कामाचे ठिकाण चांगले प्रकाशमान 
राहील. आव्यकता असल्यास नेमून दिलेले काम 
सॉफ्टवेअर, साधन व उपयंत्राच्या मदतीने करु 
शकतो. 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
पात्रता पदे सुनिश्‍चिती 
कनक 


8 MD involving (a) ३) प्रत्येक वर्षी अधिपत्याखाली विभागात काम | 
to (d) above करणाऱ्या अधिकारी /'कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे 
मुल्यमापन करणे व त्याबाबतचे आपले मत 
गोपनीय रित्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे 
पाठविणे. 

४) आजापणामूळे किंवा इतर वाजवी कामामुळे 
प्रतिबंध झाला नसेल तर, जिल्हा परिषदेच्या व 
जिचा तो सचिव असेळ अशा समितीच्या प्रत्येक 
सभेस हजर राहणे आणि पीठासन 
प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीने सभेत जिच्यावर 
चर्चा चाळू असेल अशा बाबींच्या संदर्भात 
माहिती किंवा स्पष्टीकरण देणे. 

4) जिल्हयात पंचायतीच्या स्थापनेस उत्तेजन 
देण्यासाठी व त्यांच्या वाढीस व विकासास 
प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिनियमाचे कलम १३८, 
पोट कलम (१) अन्वये सोपविलेल्या कर्तव्याच्या 
मर्यादेपर्यंत आवश्‍यक ती उपाययोजना करणे. 
६) खेड्यात दौरे काढणे व सरकार वेळोवेळी 
निर्देश देईल त्याप्रमाणे पंचायतींची तपासणी 
करणे व पंचायतींचे कामकाज पहाणे. 

७) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून 
सोपविण्यात आलेली इतर कामे /कर्तव्य पार 
पाडणे. 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/आस्था-३ 


Abbreviations :- 
Sr.No Abbreviation Long Form Sr.No Abbreviation Long Form 

1, $ Sitting 17. OL One Leg 

2. ST Standing 18. BL Both Leg 

3. Ww Walking 19. OAL One Arm & One Leg 
4. BN Bending 20. LC Leprosy Cured 

5. L Lifting 21. DW Dwarfism 

| 6. KC Kneeling & Crouching 22. AAV Acid Attack Victim 
7. | PP Pulling & Pushing 23. MD Multiple Disabilities 
| 8 | MF Manipulation by fingers 24. OA One Arm 

| 9. | SE Seeing 25. BA Both Arm 

10. H Hearing 26 BLOA Both Leg & One Arm 
11. (८ Communication 27 BLA Both Legs Arms 
12. | DY Deaf 28 MI Mental Illness 

13 CP Cerebral Plasy 29 Mdy Muscular Dystrophy 
14. | UB Blind a 0 a _ नी _______ | Pe 
15. LV Low Vision Le |.” ब) Pe 
16. HH Hearing Handicapped os |. हे. | Pe 


